निम्न पेढी प्रकल्प ता. भातकुली जि. 
अमरावती या प्रकल्पाच्या रु.१६३९.४३ कोटी 
इतक्या किंमतीस द्वितीय़ सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सुप्रमा २०१८/प्र.क्र.२७२ /मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०१ सप्टेंबर, २०१८. 


पहावे :- १. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/(३५/२०१५)/जसं(आ) दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१५. 
२. शासन शुद्धिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१५/(३५/२०१५)/जसं(आस्था) 
दिनांक २२ जून, २०१६. 
३. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर यांचे पत्र .क्र.४७५९/विपाविमं/कातां- 
७(१) (५४१/२०१६)/२०१८, दि. ११ मे,२०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 


निम्न पेढी प्रकल्प, ता.भातकुली, जि.अमरावती, हा पेढी नदीवर धरण असलेला 
प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे अमरावती व अकोला जिल्हयातील दुष्काळ सदृष्य 
तालुक्यांमधील १०,१९२ हे क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार असून याव्दारे १६,००१ हे. सिंचन 
क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पास सन २००८-०९ पासून केंद्रशासनाच्या वेगवर्धित 
सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य प्राप्त होत आहे. सदर प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र अमरावती व 
अकोला या जिल्हयातील दुष्काळ weer परिस्थिती असलेल्या भातकुली व मुर्तिजापुर 
तालुक्यात आहे. या प्रकल्पाचा लाभ कृषी, सिंचनासह पिण्यासाठी पाणीपुरवठा, औदयोगिक 
पाणीवापर, मत्स्य व्यवसाय इ. प्रयोजनांसाठी होणार आहे. 

प्रकल्पाचा समावेश नोव्हेंबर-२०१५ मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत झाला आहे. 
सदर योजनेमध्ये हा प्रकल्प प्रथम प्राधान्याने पूर्ण करावयाचा असून प्रकल्पीय कामे जून- 
२०१९ अखेर व CAD-WM ची कामे डिसेंबर-२०१९ अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित 
करण्यात आले आहे. 

निम्न पेढी प्रकल्पास महाराष्ट्र शासनाच्या पाटबंधारे विभागाचा शासन निर्णय 
क्र. निम्न पेढी-२००४/३०४ (६२/०४) /ज.सं.अ., दि.१२/८/२००४ अन्वये रु. १६१.१७ कोटी 
(वर्ष २००३-०४) किंमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाळी आहे. निम्न पेढी प्रकल्पाच्या 
प्रथम सुधारित अंदाजपत्रकास विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे निर्णय क्र. 
विपाविम/कातां.७/६४५/निम्न पेढी सुप्रमा/२००९, दि.१४.८.२००९ अन्वये रु. ५९४.७५ कोटी 
(दर सूची सन २००८-०९) किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. केंद्रीय 
जल आयोगाचे पत्र क्र. १६/२७/२००८-पीए(एन) १०८२-११०६ डब्ल्यूआर, नियोजन आयोग 
(डब्ल्यूआरडी), दि. २८/०७/२००८ अन्वये प्रकल्पाच्या रु. २८३.१० कोटी (सन २००७-०८) 
किंमतीस मान्यता प्रदान केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१८/प्र.क्र.२७२ /मोप्र-२ 


विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या दि.३१.१.२०१८ रोजी 
झालेल्या बैठकीत निम्न पेढी प्रकल्पाचा रु.१६३९.४३ कोटी किंमतीचा सुधारित प्रशासकीय 
मान्यतेचा प्रस्ताव मा.मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्याचा ठराव ( क्र.६८/४) पारित करण्यात 
आला असल्याने सदर प्रस्ताव मा.मंत्रीमंडळाच्या दि. १९.७.२०१८ च्या बैठकीत विचारार्थ 
ठेवण्यात आला होता. 

सदर प्रकल्पाच्या द्वितीय सुप्रमा प्रस्तावाच्या अंदाजित किंमतीमध्ये दरसूचीतील 
बदल,जादा दराची निविदा स्विकृती,भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ,अभियांत्रिकी 
बदलामुळे,अपु-या सर्वेक्षणामुळे,नवीन बाबींच्या समावेशानामुळे ,इतर कारणे व अनुषंगिक खर्च 
यामुळे वाढ झालेली आहे. 

मा.मंत्रीमंडळाने बांधकामाची सद्य:स्थिती, उपरोक्तप्रमाणे किंमतवाढीची 
कारणमीमांसा यांचा परामर्श घेऊन निम्न पेढी प्रकल्पाच्या जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग दरसूची २०१६-१७ वर आधारित रु. १६३९.४३ कोटी किंमतीच्या द्वितीय 
सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय -: 

निम्न पेढी प्रकल्पाच्या (जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन 

२०१६-१७ च्या दरसूचीवर आधारित ) रु.१६३९.४३ कोटी या किंमतीस (प्रत्यक्ष कामासाठी 

एकूण रु.१५४२.३१ कोटी व अनुषंगिक खर्च रु.९७.१२ कोटी) खालील अटींच्या अधीन राहून 

द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय 
तरतुदींचा गोषवारा परिशिष्ट-अ मध्ये सोबत जोडला आहे. 

१) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील परिच्छेद २६ व २७ 
अंतर्गत नमूद सर्व मुद्दयांचे अनुपालन करावे. 

2) उपलब्ध निधीचे Thin Spreading टाळणेचे दृष्टीने प्रकल्प घटकांच्या बांधकामावरील 
गुंतवणुकीचा प्राधान्य क्रम निश्चित करून त्यानुसारच कामे करावीत. 

३) उच्च न्यायालयातील प्रलंबित जनहित याचिका , तसेच विशेष चौकशी समितीच्या 
अनुषंगाने चाळू किंवा प्रस्तावित चौकऱ्या व त्यानुंषगाने करावयाच्या कार्यवाहीवर या 
सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या निर्णयामुळे कोणतीही बाधा पोहचणार नाही. 

४) प्रकल्प कार्यान्वित करण्यातील काही अनियमितता निदर्शनास आल्यास त्याची जबाबदारी 
संबंधित क्षेत्रिय अधिका-यांवर राहील. 

५) पूर्ण झालेल्या घटक कामाचे घटक निहाय समाप्ती अहवाळ तयार करुन सदर कामे 
तात्काळ सिंचन व्यवस्थापन यंत्रणेकडे हस्तांतरीत करावीत. 

६) सदर प्रकल्पांतर्गत पारंपारिक कालवे व वितरण व्यवस्थेऐवजी स्वयंचलित दाबयुक्‍्त 
नलिका प्रणालीचा वापर करण्याचे प्रस्तावित असून त्यामुळे तुलनात्मकदृष्टया रु.२६४.११ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१८/प्र.क्र.२७२ /मोप्र-२ 


कोटी इतकी बचत होणार आहे. तथापि यापूर्वी काही प्रमाणात पारंपरिक कालवे व वितरण 
व्यवस्थेसाठी भूसंपादन करुन कामेही झाली असून त्याकरिता रु.१११.८९ कोटी इतका खर्च 
झाला आहे व सदर खर्च विचारात घेऊन वरीलप्रमाणे बचतीची परिगणना करण्यात आली 
आहे. त्यामुळे आता झालेल्या कामाचा व संपादित केलेल्या जमिनीचा सुयोग्य उपयोग 
नलिका कामांसाठी/अन्य अनुषंगिक कामांसाठी करावा व वरील बचतीकरिता विचारात 
घेतलेल्या गृहितकांमध्ये कोणताही बदल न करता बचत कायम राहील याची खबरदारी 
घ्यावी. 

या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व 
मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च,(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणूका, योजनांतर्गत (०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान(मोठे प्रकल्प)(४७०१ एच ६६५ ) या खाली खर्ची घालावा व झ्ासनाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.११४/१४३४, 
दि.६.७.२०१८ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. विवि / शिकाना / २४४, 
दि.१२.७.२०१८ अन्वये सहमती दिल्यानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची नोंद मोठे 
प्रकल्प-२ कार्यासनाच्या प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीमध्य सन २०१८-१९ अ.क्र.४ वर 
घेण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०१८०९०११५०११९५७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Pandurang 0010101001 आही 
Tulshiram Kedare गीय 
(पां. तु. केदारे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र : परिशिष्ट -अ 


प्रत, 


१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
3) सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१८/प्र.क्र.२७२ /मोप्र-२ 


४) मा.विरोधी पक्ष नेते,विधानसभा / विधानपरिषद/ विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य,मंत्राळय,मुंबई 

५) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

६) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 


७) वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मंबई-३२. 

८) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मंबई-३२. 

९) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

१०)महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक 

११) मुख्य अभियंता (fears प्रकल्पोजलसंपदा विभाग, अमरावती. 

१२) आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३)अधिक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती 

१४) जिल्हाधिकारी,अमरावती. 
) 
) 
) 


१५) उप सचिव (Frag), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंबई-३२. 
१६)अर्थ शाखा १ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंबई-२३२. 
१७)कार्यासन मोप्र-२ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१८/प्र.क्र.२७२ /मोप्र-२ 


परिशिष्ट -अ 
शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-२०१८/प्र.क्र.२७२/१८/मोप्र-२, दि.०१ सप्टेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
निम्न पेढी प्रकल्प, जि. अमरावती, या प्रकल्पाच्या व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
प्राप्त किंमतीचा/ तरतुदींचा उपश्ीर्ष निहाय गोषवारा. 


(किंमत रू. कोटी) 
अ.क्र. उपशीर्ष व्दितीय सुप्रमा नुसार तरतूद (दरसूची 
जलसंपदा २०१६-१७) 
१) | अ-प्राथमिक ४.२० 
२) | ब-भुसंपादन ६५१.२५ 
3) | क-बांधकाम 328.192 
४) | डी-रेग्युलेटर २०.३७ 
4) | H-RHT(River Hill Torrent) 904.84 
६) | जी-पूल २२.०९ 
७) | एच-एस्केप ४.५७ 
८) | के-इमारती १.७८ 
९) | एल-मातीकाम २०६.५४ 
१०)| एम-प्लांटेशन १.४९ 
११)| ओ-संकीर्ण १५.५७ 
१२)| पी-देखभाल ५.५६ 
93)| क्‍्यु-स्पेशाल 1 &7? ०.५३ 
१४ आर-दळणवळण २.४१ 
१५)| यु-वितरिका १०९.८१ 
१६)| व्ही-वॉटर कोर्सस ५८.२० 
१७) डब्ल्यु-ड्रेनेज व एक्स-पर्यावरण ७.५७ 
एकूण बांधकामे १५४२.३१ 
अनुषंगिक खर्च ९७.१२ 
एकूण प्रकल्प १६३९.४३ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


